शासकीय महाविद्यालय/संस्था यामधील 
सहाय्यक प्राध्यापक यांची कॅस योजनेंतर्गत 
निवड श्रेणीमध्ये AGP ७००० ते AGP ८००० 
तसेच AL ११ AL १२ मध्ये स्थाननिश्चिती 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः संकिर्ण- २०२१/प्र.क्र.२९६(२)/मशि १ 
मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनाक : १० जानेवारी, २०२३. 


वाचा :- १. शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी १२८६/(१२२४) विशि-४, 
दि. २७.०२.१९८९. 
२. शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी १२०२/ (१६६/२००२)/ 
विशि-४, दि. ०३.०४.२००३. 
३. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९ दि. ३०.०६.२०१०. 
४. शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. संकीर्ण २०११ (२५/११) विशि-१, 
दि. १५.०२.२०११. 
५. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे पत्र क्र. एफ नं. १-७/२०१५ यु.॥ (१, दि. ०८.११.२०१७. 
६. केंद्र शासन, मानव संसाधन विकास, मंत्रालय यांचे पत्र क्र. १-७/२०१५-यु.॥, 
दि. ०२.११.२०१७. 
७. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ १-२/२०१७(₹७/२8), 
दि. १८.०७.२०१८. 
८. केंद्र शासन, मानव संसाधन विकास, मंत्रालय यांचे पत्र क्र. १-४/२०१७-यु.॥, 
दि. २८.०१.२०१९. 
९. शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.५६/विशि-१, 
दि. ०८.०३.२०१९ व दिनांक १०.०५.२०१९. 
१०.संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे पत्र क्र. उछशिसं-२०२२/कॅस/प्रशा-१/५०६७, 
दि. १०.०५.२०२२. 
शासन आदेश :- 
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने संदर्भाधिन क्रमांक ३ येथील अधिसूचना क्र. एफ 
३.१/२००९, दि. ३०.०६.२०१० अन्वये, अकृषि विद्यापीठे, राष्ट्रीय विधी विद्यापीठे, संलग्नित 
महाविद्यालये, शासकीय महाविद्यालये/संस्था यामधील शिक्षकीय पदांसाठी सेवांतर्गत प्रगती 
योजना (Career Advancement Scheme) लागू करून, त्यासंबंधीचे निकष विहित केले आहे. 
संदर्भाधिन क्रमांक ४ येथील शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०११ (२५/११) विशि-१ दि. १५.०२.२०११ 
अन्वये दिनांक ३०.०६.२०१० च्या अधिसुचनेतील तरतूदी राज्यात लागू करण्यात आल्या आहेत. 
केंद्र शासनाच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने संदर्भाधिन क्र.६ येथील दि. ०२.११.२०१७ 
च्या पत्रान्वये विद्यापीठ तसेच महाविद्यालयातील शिक्षकीय पदांची वेतनश्रेणी ७ च्या वेतन 
आयोगानुसार सुधारित करणेबाबत सूचित केळे आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने संदर्भाधिन 


शासन Sea क्रमांकः संकिर्ण- २०२१/प्र.क्र.२९६(२/मशि १ 


क्र.9 येथील दि. १८.०७.२०१८ च्या अधिसूचनेन्वये सेवांतर्गत प्रगती योजना (Career 
Advancement Scheme) लागू केली आहे. त्यानुसार राज्यातील शासकीय कला, वाणिज्य व 
विज्ञान महाविद्याळय/ संस्था यामधील अध्यापकांना ७ व्या वेतन आयोगातील तरतुदी संदर्भाधिन 
क्र. ९ येथील दि.०८.०३.२०१९ व दि. १०.०५.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात 
आलेल्या आहेत. 


राज्यातील शासकीय कळला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्याळय/संस्था यामधील सहाय्यक 
प्राध्यापकांना निवड श्रेणीमध्ये स्थान निश्चिती करण्यासाठी शासन निर्णय क्र. एससीपी -२०२१/ 
प्र.क्र.२१/मशि-१, दि. २३.०२.२०२१ अन्वये छाननी समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर 
समितीच्या दिनांक ०४.०५.२०२२ व दिनांक ०५.०५.२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत समितीने 
केलेल्या शिफारसी विचारात घेवून, संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी 
संदर्भाधिन क्रमांक १० येथील पत्रान्वये शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय/संस्था 
यामधील सहाय्यक प्राध्यापक यांची निवड श्रेणीमध्ये AGP ७००० ते AGP ८०००, तसेच 
AL99 TAL १२ मध्ये स्थाननिश्चिती करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 


शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय/संस्था यामधील सहाय्यक प्राध्यापक 
यांची सेवांतर्गत प्रगती योजनेतंर्गत (Career Advancement Scheme) निवड श्रेणीमध्ये 
स्थाननिश्चिती करणेसंदर्भात, विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९, 
दि. ३०/६/२०१० व अधिसूचना क्र. एफ 9-2/204W/(EC/PS), दि. १८.०७.२०१८ मधील 
तरतुदींची पुर्तता करणाऱ्या सोबतच्या प्रपत्र “अ” मधील सहाय्यक प्राध्यापक यांना त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविण्यात आलेल्या दिनांकापासून निवड श्रेणीमध्ये स्थान निश्चिती करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सोबतच्या प्रपत्र “*अ”मधील सहाय्यक प्राध्यापकांची निवड श्रेणीमध्ये वेतन निश्चिती 
करण्याची कार्यवाही संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे करतील. 


३. यासाठी येणारा खर्च, शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. संकीर्ण- 
२०१८/प्र.क्र.५६/ विशि-१, दि. ०८.०३.२०१९ मध्ये दर्शविलेल्या संबंधित अर्थसंकल्पीय 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची दर्डाविण्यात यावा. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०११०१७२८०३०८०८ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by PRATAP PANDURANG LUBAL 
Date: 2023.01.10 17:31:32 +05'30' 
(प्रताप पां. लुबाळ ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र :- प्रपत्र “अ 
प्रति, 
१) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन Seal क्रमांकः संकिर्ण- २०२१/प्र.क्र.२९६(२/मशि १ 


) सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
) 

) 

) 


A 


CC AN 


o~ 


4 


xn 


संबंधित प्राचार्य/संचाळक, शासकीय महाविद्यालये/संस्था. 
संबंधित सहाय्यक प्राध्यापक (प्राचार्य/संचालळक शासकीय महाविद्यालये/संस्था यांच्यामार्फत) 
निवडनस्ती/मशि-१. 


S 


wen 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन Sea क्रमांकः संकिर्ण- २०२१/प्र.क्र.२९६(२/मशि १ 


प्रपत्र-अ 


(शासन आदेडा क्र. संकीर्ण1-२०२२/प्र.क्र.२९६/मशि-१, दिनांक १० जानेवारी, २०२३ सोबतचे) 
(सेवांतर्गत प्रगती योजनेतंर्गत निवड श्रेणी AGP ७००० ते ८००० / AL-99 ते AL-92) मध्ये स्थाननिश्चिती ) 


अ. सहाय्यक विषय शासकीय महाविद्यालय / | निवड श्रेणी (AGP wooo 
क्र. | प्राध्यापकाचे नाव संस्थेचे नाव ते ॥७? ८००० / ॥॥_११ 
ते AL92) मध्ये 
स्थाननिश्चितीचा दिनांक 
शि . | डा.पांडुरंग दादु तळप | रसायनशास्त्र । राजाराम महाविद्यालय, ०५.०६.२०१८ 
कोल्हापूर 
२ | डॉ.राम दिगंबर रसायनशास्त्र शासकीय विदर्भ ज्ञान २४.०३.२०२० 
इसनकर विज्ञान संस्था, अमरावती 
३ । डा.माधुरी प्रमोद भिसे | रसायनशास्त्र । शासकीय विदर्भ ज्ञान २८.०५.२०२१ 
विज्ञान संस्था, अमरावती 
४ | डॉ.सुगण झिपा जाधव । रसायनझारत्र& । शासकीय विज्ञान संस्था, १३.०६.२०१७ 
नागपूर 
५ ।डॉ.रहिम उल्ला रसायनशास्त्र । शासकोय विज्ञान संस्था, ०९.११.२०२० 
शराफत उल्ला ss, नागपूर 
६ | डॉ.राजेंद्र रामचंद्र रसायनशास्त्र । शासकीय विज्ञान संस्था, २१.१०.२०२० 
तायडे नागपूर 
७ | डा.बापू रंगनाथ थोरात | रसायनझारत्र । शासकोय ज्ञान विज्ञान १३.०६.२०१९ 
महाविद्यालय, औरंगाबाद 
८ _  श्रीमारत किसनराव ।रसायनशास्त्र एलफिन्स्टन महाविद्यालय । २५.०६.२०१७ 
राऊत मुंबई 
९ | डॉ.उमेश श्रीकृष्णराव | विधी शासकीय विधी १९.१२.२०२० 
अस्वार महाविद्यालय, मुंबई 
li ० | श्रीम. कविता नरेन्द्र ।विधी शासकीय विधी ०२.११.२०२० 
हेडाऊ महाविद्यालय, मुंबई 
| १ | श्रीमती विजया संजय । गणित Risser वाणिज्य व १२.१०.२०१७ 
येवले अर्थशास्त्र महाविद्यालय, 
मुंबई 
१२ | डॉ.जयश्री जयवंतराव | सुक्ष्मजीवशासत्र | शासकीय विज्ञान संस्था,  । 30.09.2098 
भुक्‍्तर औरंगाबाद 
१३ | डॉ. जालिदर | भौतिकझास््र शासकीय ज्ञान विज्ञान ३१.०३.२०२१ 


साहेबराव लाड 


महाविद्यालय, औरंगाबाद 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG LUBAL 
Date: 2023.01.10 17:31:50 +05'30' 


(प्रताप पां. CHATS ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन Sea क्रमांकः संकिर्ण- २०२१/प्र.क्र.२९६(२/मशि १ 


अ. सहाय्यक विषय शासकीय महाविद्यालय / | निवड श्रेणी (AGP wooo 
क्र.। प्राध्यापकाचे नाव संस्थेचे नाव ते AGP ८००० / ॥॥_११ 
ते ALQ2) मध्ये 
स्थाननिश्चितीचा दिनांक 
१४ । डॉ. रविन्द्र रामचंद्र । भौतिकशास्त्र । इस्माईल युसुफ १९.१०.२०१९ 
काळेडा महाविद्यालय, मुंबई 
१५४ | डॉ. विनायक विष्णू प्राणिशास्त्र शासकीय विज्ञान संस्था, । २३.१०.२०१६ 
परब मुंबई 
१६ | डा. विश्वनाथ pe इंग्रजी राजाराम महाविद्यालय, १०.१०.२०१९ 
बिटे कोल्हापूर 
१७ | डॉ. शितलकुमार इंग्रजी राजाराम महाविद्यालय, ।३०.०८.२०१६ 
गंगाधर गायकवाड कोल्हापूर 
१८ | डॉ. जयंत धनराज इंग्रजी शासकीय विदर्भ ज्ञान १८.०१.२०१६ 
चौधरी विज्ञान संस्था, अमरावती 
१९  श्री.पांडुरंग भगवान ।इंग्रजी शासकीय विधी ०१.०७.२०१९ 
डफळ महाविद्यालय, मुंबई 
२० | डॉ. खान शाईस्ता इंग्रजी शासकीय ज्ञान विज्ञान २३.०६.२०१८ 
तलत महाविद्यालय, औरंगाबाद 
२१ | श्री. महेन्द्र रणधीर ।इंग्रजी Risser वाणिज्य व २५.०२.२०१८ 
तेलगोटे, अर्थशास्त्र महाविद्यालय, 
मुंबई 
२२ | श्री. सोमनाथ agar | इंग्रजी वसंतराव नाईक MWAH | १९.०१.२०१९ 
बरुरे कला व विज्ञान संस्था 
नागपूर 
23 | डा.हरिश गोपालदास | इंग्रजी वसंतराव नाईक शासकीय | २३.१२.२०१९ 
तापडिया कला व विज्ञान संस्था 
नागपूर 
२४ | SUS भगवान | इंग्रजी शासकीय विदर्भ ज्ञान २१.११.२०२० 
सवाई विज्ञान संस्था, अमरावती 
२५ | डॉ. कुसुमाकर वनस्पतीशास्त्र । शासकीय विदर्भ ज्ञान २४.०९.२०१९ 
महादेवराव तेलमोरे विज्ञान संस्था, अमरावती 


Digitally signed by PRATAP PANDURANG 


LUBAL 


Date: 2023.01.10 17:32:07 +05'30' 
(प्रताप पां. लुबाळ ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


